रा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.९६/पोल-१अ. 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


शासन आदेडा 


मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : ०८ जुलै २०२४. 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 


पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (3) (४) 
i . | अनिल बाबुराव stares अपर पोलीस अधीक्षक पोलीस उप अधीक्षक, 
(ए.ट.पो, दहशतवाद विरोधी पथक, 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 
नागपूर 
२. । धन्यकुमार चांगदेव गोडसे पोलीस उप अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, 
आर्थिक गुन्हे शाखा, पुणे हहर 
नाशिक ग्रामीण 
३. | दादाहरी केशव चौरे सहायक पोळीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस 
बृहन्मुंबई अधिकारी, परतूर 
४. | विजय तुकाराम पाटील पोलीस उप अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस 
आर्थिक गुन्हे शाखा, अधिकारी, पाटण 
छत्रपती संभाजीनगर 
५. । मनोहर नरसप्पा पाटील पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस उप अधीक्षक, 
मुख्यालय, यवतमाळ । अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती, पालघर 
६. | सुधाकर चंद्रभान सुराडकर अपर पोलीस अधीक्षक सहायक पोलीस आयुक्त, 
(ए.ट.प.), नाशिक शहर 
लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग, मुंबई 
२. aff. सोहेल नूरमहम्मद शेख यांची “उपकिथशागीय पोलीस अधिकारी see” a 


पदावरुन आणि श्रीम. सविता मारुती गर्जे यांची “उपविभागीय पोलीस अधिकारी पाटण” 


यांची या पदावरुन बदली करण्यात येत असून त्यांच्या बदलीने पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


४. हाशासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम 224(2) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे 


५. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०८१८३२२५९३२९ असा आहे. हा 
शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VEN KATESH Digitally signed by 


VENKATESH MADHAV BHAT 
MADH AV Date: 2024.07.08 19:19:16 
BHAT oS 
(व्यंकटेश भट) 
छासनाचे सह सचिव 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/पुणे हहर/नाशिक शहर. 

) जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नाशिक/जालना/छत्रपती संभाजीनगर/सातारा/यवतमाळ/लातूर. 
) सदस्य सचिव, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पालघर. 

) संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT ग्हासंचाळक]; यहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फता. 

) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


